साथरोग ,पटकी नियंत्रण,गुप्तरोग चिकित्सा व जिल्हा 
वैद्यकीय अधिकारी या कार्यक्रमार्तगत उपलब्ध 
अनुदानानुसार औषध खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक खरेदी-२०१९/प्र.क्र.१५३/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: २० मार्च, २०२०. 
संदर्भ- 
१)ासन निर्णय क्रमांक: खरेदी -२०१९/प्रक्र-१५३/ आरोग्या-८, दिनांक २ मार्च २०२०. 
२)पत्र क्र. ससंआसे/साथरोग/साथरोग,पटकी,गुप्त व जि.वै.अ.औषध खरेदी /श्ुध्दीपत्रक/कक्ष-५८/ 
३०६५-६९, दि.२०.३.२०२० 
शासन शुध्दीपत्रक:- 
सदर्भाधीन क्रमांक.१ येथील शासन निर्णय दिनांक २ मार्च २०२० अन्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली असून त्यासोबत असलेल्या विवरणपत्रातील अ.क्र.३ समोरील कॉलम ८ येथील “१००७२०० 


या ऐवजी ११०७२०० “ असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३२०१५५९३८५११७ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 


J a mM S h e [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Samsher 111) 1 तो 


> डा 1 0 ता 
Tadavi a ererea em 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
११) अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


